पोलीस उप अधीक्षक/ सहाय्यक पोलीस 


आयुक्‍त (Ps) या संवर्गाची अधिसंख्य पदे 


निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. रापोसे २२१७/प्र.क्र.२०९/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑगस्ट, २०१७. 


वाचा; सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.3८/सीपीटीपी-अ, दि. १९.७.२०१७. 


प्रस्तावना:- 


राज्यसेवा परीक्षा-२०१६ च्या अंतिम निकालाआधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने पोळीस उप 
अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (Fara) या पदाकरीता ३० उमेदवारांची शिफारस केली आहे. 
गतवर्षी ४ उमेदवारांना रुजू होण्यास मुदतवाढ दिली आहे. तसेच महाराष्ट्र केसरी श्री. विजय चौधरी 
यांनी राज्य स्तरीय स्पर्धेत मिळविलेले यश, तसेच सलग तीन वेळा महाराष्ट्र केसरी होण्याचा 
मिळविलेला मान विचारात घेता, त्यांना एक विशेष बाब म्हणून दि. ३.५.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये परिविक्षाधीन पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (ara) या पदावर नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. 

सदर ३५ उमेदवारांचा दि. १.८.२०१७ पासून Baral, पुणे या संस्थेमध्ये सामान्य प्रशासन 
विभागातर्फे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण सुरु होणार आहे. सदर ३५ उमेदवारांकरीता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन पत्रान्वये कळविले आहे. यास्तव,“पोळीस 
उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र या संवर्गाची दोन वर्ष या कालावधीसाठी एकूण ३५ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 

“पोळीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (Para) a संवर्गाची २ वर्ष एवढया परिविक्षा 
कालावधीसाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार रु.१५६००-३९१०० + ग्रेडपे रु.५४०० या वेतनश्रेणीतील 
मासिक वेतन काढण्यासाठी “पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (नि:ास्त्र” या संवर्गाची 
३५ अधिसंख्य पदे दि. १.८.२०१७ पासून निर्माण करण्यास या आदेशान्वये शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर अधिसंख्य पदे “महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई” यांच्या 
आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे २२१७/प्र.क्र.२०९/पोल-१अ 


३. सदर उमेदवारांच्या प्रशिक्षण कालावधीमध्ये यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित 
उमेदवारांच्या संख्येनुसार, वेतनाकरीता aha निधी या प्रशिक्षण संस्थेला उपलब्ध करुन देण्याची 
कार्यवाही आणि उर्वरित प्रशिक्षण कालावधीमध्ये निधी संबंधित उमेदवाराला अदा करण्याची कार्यवाही 
“महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई" आणि “संचालक, महाराष्ट्र पोळीस 
प्रशिक्षण अकादमी, नाशिक” यांनी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार करावी. 


४. सदरहु उमेदवारांच्या प्रशिक्षणावर दिनांक १.०८.२०१७ पासून २ वर्ष एवढ्या परिविक्षा 
कालावधीसाठी होणारा खर्च "२०५५-पोळीस -१०९- (एक) (०१- जिल्हा पोलीस दल" या 
लेखाशीर्षांतर्गत “वेतन” या उद्दिष्टाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचा, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.१६/वित्तिय सुधारणा- 
१, दिनांक २०.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०८०११७२९०२८७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
e Digitally signed by Pradip M Balkavde 
Pradi p [४ (2000000000 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947 


03436c07cda664672d20607766dc59d345b, 
a a V e cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2017.08.01 17:37:01 +05'30' 


(प्र.मो. बलकवडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


q 
ap 
=e) 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-८ व सीपीटीपी-अ 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. (२ प्रती). 
वित्त विभाग, व्यय-७/वि.सु.-१ 

निवडनस्ती-पोल-१अ. 


OOS MS, BY Ee णी BO 


an 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Se जल UN 


पृष्ठ २ पैकी २ 


